फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
राज्यातील विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेतील 
पदव्युत्तर पदवी (एम.फार्मसी) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश 
क्षमतेत वाढ करण्यासाठी शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/पीसीआय-मान्यता(१६)/२०२३-२४/ 
८७३, दि.२७.०९.२०२३. 


प्रस्तावना : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक 
वर्ष २०२३-२४ पासून राज्यातील विद्यमान औषधनिर्माणशास््र संस्थेतील पदव्युत्तर पदवी 
(एम.फार्मसी) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास कायम विनाअनुदानित तत्वावर शासन 


मान्यता देण्याबाबत संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 

शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ पासून खालील 
तक्त्यात दर्शविल्यानुसार Annexure - A मध्ये नमूद संस्थेस प्रचलित अटी व शतींच्या अधीन 
राहून कायम विनाअनुदानित तत्वावर शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अर्जा/ प्रस्ताव सहपत्र 
हि १ । विद्यमान संस्थेतील पदव्युत्तर पदवी (एम.फार्मसी) | Annexure - 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास मान्यता देण्यात A 
येत आहे. 
अटीव शार्ती:- 


१) सदर मान्यता ही कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) सदर संस्थेस शासनाची मान्यता व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांची संलग्नता 
कट-ऑफ डेट नंतर मिळाल्यास, सदर संस्थेस जरी, फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया यांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून मान्यता दिली असली तरी, उक्त संस्थेस शौक्षणिक वर्ष 
२०२४-२५ पासून प्रथम वर्षात प्रवेश करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. त्याकरीता, 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


संस्थेकडे शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ वर्षाकरीता फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया यांची मान्यता 
असणे आवश्यक राहील. 

3) प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या तसेच 
दि.२१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 


४) सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशक्षमता सोबतच्या Annexure - A मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे राहील. 

५) शासनाने विहित केलेल्या तसेच फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया ,नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व act मान्य असल्याबाबत संस्थेस संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यासोबत 
करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता 
संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 
येईल. 

६) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


७) सदर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


८) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


९) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचार्‍यांना देण्यात 
यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच, 
विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


qo) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे 
आव्यक आहे. तसेच, फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडियाच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


११) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


३. ज्या संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा 
केलेली नाही, त्या संस्थेकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी व पुढील 
आवर्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००३१६१२३०३१०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d203fe3b025c07c7692f5c23a43a4905f46cdde0ef54f3944cafl 


620a5bc64e, postalCode=400032, st=Mahi hi 


S H A K U R M U LA N | serial INumber=BF4EB2A0CO07D6CASA25B0E564499ESFF904468E1A96 


902315E3E67299424039, SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


2023.10.03 16:16:21 +05'30° 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
४) सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) 

) 
) 


कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

फार्मसी कौंन्सिळ ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड कौन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान 

इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

८) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षणविभाग), नवी दिल्ली. 

) निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure A 


Higher and Technical Education Dept. G.R.No.Manyata-2023/C.R.57/TE-4, Dated- 03 October, 2023. 
List of New Course, Increase in intake in existing Unaided Pharmacy institute, Approved by PCI for A.Y. 2023-24 


LEVEL OF COURSE 


INTAKE | VARIATION 


SR. DTE PCI CODE INSTITUTE NAME MAIN COURSE NAME UNIVERSITY NAME APPROVED 
NO.| CODE COURSE INTAKE A.Y. | APPROVED 
NAME 2022-23 BY PCI 
A.Y.2023-24 
1 5410 PCI-708 Gokhale Education Society's Sir Un-Aided PHARMACY POST GRADUATE Master of | Pharmaceutical Savitribai Phule Pune 3 15 12 


Dr.M.S. Gosavi College of 
Pharmaceutical Education & 
Research, Nashik Prin T. A. 
Kulkarni Vidyanagar Dist Nashik - 
422 005 


Pharmacy Quality 
Assurance 


University, Pune 


Page 1 of 1 


